बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार 
अधिनियम, २००९ अंतर्गत वंचित व दुर्बल 
घटकातील विदयार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या 
२५% जागांवर प्रवेशित विदयार्थ्यांच्या शौक्षणिक 


शुल्काची प्रतिपूर्तीसाठी निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आरटीई-२०१८/प्र.क्र.३१२/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २२ मार्च, २०१९ 


वाचा:- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२/०४/२०१८ 
२) शासन परिपत्रक क्र.आरटीई-२०१८/प्र.क्र.२४५/एस.डी.-१, दि.०१/११/२०१८ 
3) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.प्राशिसं/२५टक्के/२०१८- 
१९/२०१/४७१६, दिनांक १५/११/२०१८ 
x) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आरटीई-२०१८/प्र.क्र.३१२/एस.डी.१, 
दि.२७/१२/२०१८ 
शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधिन शासन निर्णय दिनांक २७/१२/२०१८ मधील परिच्छेद क्र.६ मध्ये “शिक्षण संचालक 


(प्राथ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद सर्व, विभागीय शिक्षण उप 


संचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (शिक्षण) यांना नियंत्रक 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” असे नमूद केळे आहे. त्याऐवजी “शिक्षण संचालक 


(प्राथ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद सर्व, विभागीय शिक्षण उप 


संचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांचे कार्यालयातील लेखा अधिकारी” यांना आहरण व संवितरण 


अधिकारी तर आयुक्‍त (शिक्षण) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” असे 


वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आरटीई-२०१८/प्र.क्र.३१२/एस.डी-१ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०३२२१२५८१५१०२१ असा आहे. सदर 


शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Suvarna Siddharth Kharat 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


S U Va I Nn a ou=School Education And Sports Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=065279b98828b1456ad0d62a97fa45ee 


S | d d h a rt h Kh a rat e948af8abe5a27104d4e132c5bd1d93a, 


cn=Suvarna Siddharth Kharat 
Date: 2019.03.22 13:07:12 +05'30' 


(डॉ.सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण व क्रीडा) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. शिक्षण संचालक (प्राथ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) 9/2 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 

९. सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 

१०. विभागीय शिक्षण उप संचालक, मुंबई विभाग, मुंबई 

११. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद (सर्व) 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

१३. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थ-८), मंत्रालय, मुंबई 

१४. शालेय शिक्षण विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

१५. निवड नस्ती (एस.डी.१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


